JAYAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे, राजपत्र क्र .४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे - २२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ, चार-ब व १६४५ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित-१६५५ 
असलेले नियम व आदेश . 

१६५६ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१६६६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 

ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 

Date- 03rd October, 2018 
TheMaharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966. 


January, 2002 (hereinafter referred to as “ the said 
Notification ” ) published in the OfficialGazette , Part I- A , 
Aurangabad Divisional Supplement, dated 31 st 
January, 2002 & the corrigendum to the said notification 
dated 17thApril , 2002 ; 


No.TPS- 3718 / 360 / CR- 41 / 2018 / UD - 30 : 
Whereas, in accordance with sub section ( 1 ) of section 
31 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) 
( hereinafter referred to as "the said Act ") , the 
Government ofMaharashtra has sanctioned a part of 
the draft Development Plan for the area within the limits 
of the Latur Municipal Council, Latur (hereinafter 
referred to as “ the said Development Plan ” ) vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS 
3700/ 471 / CR-153 ( A )/ 2000 / UD - 30 , dated 2nd 


And whereas , the Government has published the 
proposed modifications of substantial nature EP - 1 to 
EP -45 , the excluded parts of the said Development 
Plan (hereinafter referred to as " the said Excluded 
Parts” ) vide Urban Development Department s Notice 
No.TPS - 3700/ 471/ CR- 153( B)/ 2000/ UD - 30 , dated 
2 nd January, 2002 and corrigendum to the said Notice 
dated 17th April, 2002 for inviting objections/ 
suggestions from the general public under second 
proviso to sub Section ( 1 ) of Section 31 ofthe said 
Act; 


औ . भाग - १-४६ 


१६४५ 


9 & 8Ę 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


And whereas, in accordance with Sub Section ( 3 ) 
of Section 31 of the said Act, the Government of 
Maharashtra has taken into consideration the objections 
and suggestions received and the report of the said 
Officer ; 


And whereas , the Government has sanctioned 
modifications of substantial nature (EP - 1 to EP -45) 
as parts of the said Development Plan (hereinafter 
referred to as “ the said Excluded Parts ” ) as specified 
in GovernmentNotification No. TPS - 3702 / 1407 /CR 
335 /2002/UD - 30 , dated 30th August, 2008 , TPS 
3702 / 1407 /CR - 335 /2002/UD - 30 , dated 9th July, 
2004 & TPS - 3702 / 1407 /CR- 335 / 2002 /UD - 30 , 
dated 28th October, 2004 regarding EP - 1 , EP - 36 & 
EP - 39 ( 3Nos. ) and Notification No.TPS - 3714 /623/ 
CR - 171 /2014 /UD - 30 , dated - 31st August, 2015 
regarding EP No.2 to 12 , 13B (3 ), 130 (4 ), 14 to 35 , 
37 , 38 & 40 to 45 ( 42 Nos.) ; 


Now ,therefore, in exercise of the powers conferred 
on it by the Sub Section ( 1) of Section . 31 of the said 
Act and all other powers enabling it in that behalf, and 
after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , the Government OfMaharashtra 
hereby sanctions the draft Development Plan of the 
erstwhile LaturMunicipal Council as regards the said 
Revised Excluded Part in terms of R.E.P. Nos. 1 , as 
specified in the Schedule of Modification annexed 
hereto , which shall be a part of the final Development 
Plan of the erstwhile LaturMunicipal Council as regards 
the said Revised Excluded Parts . 


And whereas , theGovernment again republished 
somemodifications of substantialnature as the excluded 
parts belonging to EP - 13B (1 ) & 13B (2 ) of the said 
Development Plan (hereinafter referred to as “ the said 
Revised Excluded Part" ) as REP - 1 vide Urban 
DevelopmentDepartment s Notice No. TPS - 37141 
623/CR - 171(B )/ 2014 /UD - 30 , dated 31st August, 
2015 (hereinafter referred to as “ the said Notice ” ) , 
published in the OfficialGazette, Part I- A , Aurangabad 
Divisional Supplement, dated 03rd November, 2016 
on pages No. 2416 to 2417 and the corrigendum issued 
on dated 24th July , 2017 published in the Official 
Gazette , Part I, dated 17th August, 2017 on page No. 
1237 for inviting suggestions / objections from the 
general public under second proviso to Sub Section 
( 1 ) of Section 31 of the said Act.; 


The Final Development Plan in respect of the said 
Revised Excluded Parts of the erstwhile Latur 
Municipal Council (viz. R.E.P. No.1) shall come into 
force after onemonth from the date ofpublication of 
this notification in the OfficialGazette . 


A copy of plan showing the aforesaid sanctioned 
modification as regards the said Revised Excluded Part 
in terms of R.E.P. No. 1 as specified in the Schedule 
shall be available in the office of the Commissioner, 
Municipal Corporation , Latur during office hours on 
all working days for inspection of public for a period of 
one month . 


This Notification shall also be available on 
Governmentwebsite - www.maharashtra.gov.in 


And whereas, in accordance with sub section (2 ) of 
section 31 of the said Act , the Government, vide the 
said Notice, appointed the Joint Director of Town 
Planning , Aurangabad Division , Aurangabad as “ the 
Officer” to hear the persons submitting objections / 
suggestions in respect of the proposed modification of 
substantial nature and to submit his report to the 
Government (hereinafter referred to as " the said 
Officer ) ; 


By order and in the name of Governor of 
Maharashtra , 


M.M. PATIL , 
Under Secretary to Government. 


And whereas, the said Officer submitted his 

report 
to the Government vide his Marathiletter No. 9737 || 
पुनर्प्रसिध्द वि.यो. लातूर ( सु. + वा.क्षे. ) जि . लातूर/ सुनावणी 
BEQA / TEXTFRBT / 1480 , dated 16th October, 2017 ; 


SCHEDULE-E 


SUBSTANTIALMODIFICATIONSSACNCTIONEDBYTHEGOVERNMENTUNDERSECTION31(1)OFTHEMAHARASHTRA 

REGIONALANDTOWNPLANNINGACT.1966INDEVELOPMENTPLAN-LATUR(Revised+AdditionalArea) 


औरंगाबाद विभाग 


[AccompanimentoftheGovernmentNotificationNo.TPS-3718/360/CR-41/2018/UD-30. 

Dated03October,2018] 


Sr. 
No. 


EP. No. 


SiteNo./ Location 


ProposalasProposalasperModifiacation ofModifiacationofModifiacationSanctionad per 

DevelopmentSubstantialNatureassubstantialnatureasbytheGovernment DevelopmentPlansubmitted 

proposedbytheStateproposedbytheStateunderSection31(1)of totheState Planpublished 

GovernmentunderGovernmentunderMahrashtraRegianal& Government underSection 

Section 31oftheSection31 forsanction 

oftheTownPlaningAct,1966 26ofthe undersection 

MaharashtraRegional&MahrashtraRegianal& Maharashtra 30of the 

TownPlanningAct1966.TownPlaningAct,1966 Regionaland Maharashtra 

videNoticedate31stvideNoticedate31st TownPlanningRegionalandJanuary,2002&August, 

2015& Act1966TownPlanningCorrigendumdate17thCorrigendumdate24th Act1966. April,2002.(EP) 

July,2017(REP) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


REP-1 


Existing RailwayTrack 
&Railway Station 


ExistingRailway 
Track&Railway 
Station 


30mwideDProad andsiteNo.110 A Garden,SiteNo. 
110B-Shopping 
Center&Parking 


b)Entireareaofexistingb)Readasb(1)&b(2): RailwayStationisproposedto bereservedforfollowing purposeasshownonplan. 

b(1)PartofWesternportionofb(1)PartofWesternportionof 1)PartofWesternportionofexistingRailwayStationLandtoexistingRailwayStationLandto existingRailwayStationLandtheNorthof15m.wideroadistheNorthof15m.wideroadis 

reservedforGovernment totheNorthof15m.wideroadproposedtobereservedfor 

MedicalCollegeasNewSiteNo. isproposedtobeGovernmentMedicalCollegeas 

110-Awithitsappropriate reservedforGardenvidenew NewSite 

authorityas 
Site 
No. 
110 
A 
as 
shown 
on 
plan 
. 
No. 
110 
- 
A 
with 
its 

PublicHealthDepartment 


0836 


2836 


appropriateauthorityasPublicforanyRegisteredInstitution HealthDepartmentforanyasdecidedbyGovernment RegisteredInstitutionasofMaharashtraasshownon decidedbyGovernment 

ofplan. Maharashtraasshownonplan. 


2)PartofEasternportionofb(2)PartofEasternportionofb(2)PartofEasternportionof existingRailwayStationlandexistingRailwayStationlandtoexistingRailwayStationlandto totheNorthof15mwideroadtheNorthof15mwideroadistheNorthof15mwideroadis isproposedtobereservedforproposedtobereservedforreservedforGovernment ShoppingCentre&Parking.GovernmentMedicalCollegeasMedicalCollegeasNewSiteNo. VidenewSiteNo.110BasNewSiteNo.110-Bwithits|110-Bwithitsappropriate 
shownonplan. 

appropriateauthorityasPublicauthorityasPublicHealth HealthDepartmentforanyDepartmentforanyRegistered RegisteredInstitutionasInstitutionasdecidedby decidedbyGovernmentofGovernmentofMaharashtraas Maharashtraasshownonplan.shownonplan. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१, २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra. 


M.M.PATIL, UnderSecretarytoGovernment. 


भाग १- पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 


१६४९ 


राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी , भाग १ ( अ ) पृष्ठ क्र . १२३७ वर 
दि . १७ ऑगस्ट , २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे . 


२ 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक ३ ऑक्टोंबर , २०१८ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम ,१९ ६६ . 

क्र.टिपीएस -३७१८ / ३६०/ प्र.क्र .४१/ २०१८/ नवि - ३०.- ज्याअर्थी, लातूर नगर 
परिषद , लातूर हद्दीतील क्षेत्राची प्रारुप विकास योजना ( ज्यास यापुढे 

उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . ३७ ) ( ज्यास यापुढे “ उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे) च्या 
कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस 
३७०० /४७१/प्र.क्र .१५३ ( अ )/ २००० / नवि-३० , दि . ०२ जानेवारी , २००२ ( ज्यास 
यापुढे उक्त अधिसुचना असे संबोधिले आहे ) अन्वये भागशः मंजूर 
झाली असून ती महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी , 
भाग १( अ) मध्ये दि . ३१ जानेवारी , २००२ रोजी प्रसिध्द झालेली असून 
उक्त अधिसूचनेस दि . १७ एप्रिल , २००२ रोजी शुध्दीपत्रक प्रसिध्द झालेले 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(२ ) अंतर्गत उक्त पुनश्च 
सारभूत बदलाबदल प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचनांबाबत नागरीकांना 
सुनावणी देऊन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगर 
रचना, औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांची अधिकारी म्हणून ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिकारी असा करण्यात आला आहे ) नियुक्ती उक्त 
सूचनेन्वये करण्यात आली आहे. 


“ 


१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी त्याचे मराठी पत्र क्र . पुनश्च 
पुनर्प्रसिध्द वि . यो . लातूर ( सु . + वा . क्षे.) जि . लातूर/ सुनावणी अहवाल / 
सहसंनरऔ./ १४८० , दि .१६ ऑक्टोबर , २०१७ अन्वये शासनास अहवाल 
सादर केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( ३ ) नुसार शासनाने 
प्राप्त झालेल्या हरकती / सुचना आणि उक्त अधिकारी यांचा अहवाल 
विचारात घेतला आहे . 


आहे . 


" 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त विकास योजनेतील सारभूत स्वरुपाचे 
बदल ई . पी . क्र .१ ते ई. पी . क्र . ४५ ( ज्यास यापुढे “ उक्त सारभूत बदल 
असे संबोधिले आहे ) नगर विकास विभागाची सूचना क्र . टिपीएस -३७०० / 
४७१/ प्र.क्र .१५३( ब )/ २००० / नवि -३० , दि .०२ जानेवारी , २००२ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३१( १) अन्वये सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द 
करण्यात आले आहेत . सदर सूचनेस दि . १७ एप्रिल , २००२ रोजी शुध्दीपत्रक 
प्रसिध्द झालेले आहे . 


आता त्याअर्थी, संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यांनतर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१( १ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने शासनास प्रदत्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन शासन 
उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या उक्त पुनश्च वगळलेल्या भागास म्हणजेच 
आरईपी -१ सोबतच्या प्रपत्रामध्ये नमूद केल्यानुसार मंजुरी देत आहे , जो 
तत्कालीन लातूर नगर परिषद , लातूर मंजूर विकास योजनेचा भाग म्हणून 
असेल . 


सदर तत्कालीन लातूर नगर परिषद शहराच्या पुनश्च वगळलेल्या 
भागांची विकास योजना ( आरईपी -१ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकाच्या एक महिन्यानंतर अंमलात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त विकास योजनेतील सारभूत स्वरुपाच्या 
बदलांची ई . पी . क्र . १ ते ई. पी . क्र . ४५ ( ज्यास यापुढे “ उक्त सारभूत 
बदल ” असे संबोधिले आहे ) पैकी ईपी- क्र . १ , ईपी -क्र .३६ व ईपी क्र .३ ९ 
( संख्या-०३ ) हे शासन अधिसूचना क्र.टिपीएस -३७०२/ १४०७/ प्र.क्र .३३५ / 
२००२/ नवि-३० , दि .३० ऑगस्ट , २००८ , टिपीएस -३७०२ / १४०७/ प्र.क्र .३३५ / 
२००२/ नवि -३० , दि . ० ९ जुलै , २००४ व टिपीएस -३७०२/ १४०७/ प्र.क्र .३३५/ 
२००२/ नवि -३०, दि . २८ ऑक्टोबर , २००४ व ईपी क्र .२ ते १२ , ईपी क्र .- १३ 
B( ३ ), १३ B( ४), ईपी क्र .१४ ते ३५, ईपी क्र .- ३७, ईपी क्र . - ३८ व ईपी क्र . 
-४० ते ४५ ( संख्या-४२) हे अधिसूचना क्र . टिपीएस-३७१४/६२३ /प्र.क्र .१७१ / 
२०१४/ नवि -३० , दि . ३१ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये मंजूर केले आहे . 


उक्त विकास योजनेच्या मंजूर केलेल्या पुनश्च वगळलेल्या क्षेत्राचा 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ आयुक्त , लातूर महानगरपालिका, लातूर 
यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या 
कालावधीकरीता उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


टिप : इंग्रजी अधिसूचना व भांषातरित मराठी अधिसूचना यांमध्ये 
तफावत आढळून आल्यास इंग्रजी अधिसुचनेमधील शब्दाकंन ग्राह्य धरण्यात 
यावे. 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त विकास योजनेतील उक्त सारभूत 
बदलांपैकी ईपी क्र . - १३ B( १), १३ B( २), बाबत पुनश्च काही सारभूत 
स्वरुपाचे बदल करण्याबाबत ( ज्यास यापुढे “ उक्त पुनश्च सारभूत बदल 
असे संबोधिले आहे ) नगर विकास विभागाची सुचना क्र . टिपीएस -३७१४/ 
६२३ / प्र.क्र .१७१( ब)/ २०१४ / नवि -३० , दि . ३१ ऑगस्ट २०१५ ( ज्यास यापुढे 

उक्त सूचना ” असे संबोधिले आहे ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३१ ( १ ) अन्वये सुचना/ हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करण्यात आले 
असून 

ते महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी, 
भाग १ ( अ ) पृष्ठ क्र . २४१६ ते २४१७ वर दि . ३ नोव्हेंबर , २०१६ रोजी 
प्रसिध्द करण्यात आले आहे आणि उक्त सूचनेस दि . २४ जुलै , २०१७ 
रोजी शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून सदर शुध्दीपत्रक शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


१६५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १-पुरवणी 


३ 


And whereas , it is observed that some errors, 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya ,Mumbai - 400 032 . 


Date :-01/11/2018 


typographical mistakes are needed to be corrected in 
accordance with theGovernmentapproval in the said 
Substantial Modifications (Schedule B ), for that 
purpose it is necessary to issue Corrigendum for the 
same as mentioned in Annexure attached hereto ; 


Read :-1) TPS - 3014 /CR - 159 ( A )/ 2015 /UD - 30 , 


Dated : - 08th November, 2017 . 


2 ) TPS - 3014/CR - 159 ( B )/ 2015 /UD - 30 , Dated : 
8th November , 2017 . 


Now , therefore this Corrigendum is being issued in 
respect of such corrections for the said Substantial 


Modifications (Schedule B ) asmentioned in Annexure 


attached hereto ; 


3 ) TPS -3014 /CR - 159 /15 / Corrigendum /UD -30 , 
Dated :- 11th April, 2018 


CORRIGENDUM 


Copy of this Corrigendum is kept open for the 
inspection of the public in the office of The Chief 
Administrator (New Towns) CIDCO , New 
Aurangabad , during office hours on all working days 
for a period of 30 days ; 


No. TPS - 3014 /CR - 159 / 15/Corrigendum - 2 /UD 
30 : - Whereas, in accordance with Sub Section ( 1 ) 
of Section 31 of the Maharashtns Regional and Town 
Planning Act 1966 (hereinafter referred to as the 
Said Act), the State Government has sanctioned a 
part of the Draft Development Plan of Aurangabad 
Fringe Area vide Notification No. TPS - 3014 /CR 
159 (A )/ 2015 /UD - 30 , dt. 08/11/2017 with 
modifications as specified in SCHEDULE - A of the 
notification (hereinafter referred to as the said Final 


This Corrigendum shall also be published on the 
Government Web -site at www.maharashtra.gov.in 
(alud / FRYTH ) 


By order and in the name of the Governor of 
Maharashtra . 


M.M.PATIL , 
Under Secretary to Government. 


Development Plan ” ); 


And whereas , in accordance with Sub - Section ( 1 ) of 


Section 31 of the Said Act, vide Notice No. TPS - 3014 / 
CR - 159 (B )/2015 /UD - 30 , Dated :- 08/11/2017, the 
State Government has republished the Substantial 
Modifications while sanctioning the said Development 
Plan as specified in SCHEDULE - B of the notice 
( hereinafter referred to as the said Excluded Part" ); 


Annexure 


औरंगाबाद विभाग 


CorrigendumtoSchedule B (EP-Schedule) 


Sr. No. 


Modifica 

tionNo. 


SiteNo./ Reservation 

No. 


SurveyNo./Gut No.Location 


Proposal 
as 
per 

PlanPublished undersection26 

ofthe Maharashtra Regionaland 
Town 
Planning 

Act1966. 


ProposalasperPlan 

SubmittedtoState Governmentforsection 

UnderSection30ofthe MaharashtraRegionaland 

TownPlanningAct1966. 


ModifiacationofSubstantial natureproposedbytheState Governmentundersection31 oftheMahrashtraRegianal& TownPlaningAct,1966.(EP) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


EPM 


--- 


EPM1Column No.3toberead asmentioned below Insteadof- R.N.18 


EPM1ColumnNo.4 tobereadas mentionedbelow Insteadof“198, other. 


EPM1ColumnNo.5 tobereadas mentionedbelow Insteadof- Garden. 


EPM1Columnn.o.6tobereadas mentionedbelowInsteadof "ReservationisshiftedtoG.N.15, 42,43VillageOharandareaunder earlierReservationisconverted toResidential.” 


EPM1(i)Lastcolumntobereadas mentionedbelow Insteadof-(i)"R.N.16-PlayGround" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 


Readas-"(i)"R.N.16-PlayGround"& “R.N.18-Garden” 


Readas “R.N.18, 


Readas “198,Other&, 


Readas “Garden. 


Readas-”Reservationisshiftedto GN.I5,42,43VillageJatwadaandarea underearlierReservationis convertedtoResidential.” 


>> 


"R.N.16, 


199,200Other" 


PlayGround” 


-“AreaofReservationisreducedto 0.4Ha.AndshiftedtoG.N.241 VillageOhar.Areaunderearlier Reservationisconvertedto Residential." 


१६५१ 


१६५२ 


--- 


--- 


--- 


--- 


EPN 

4 


EPN4(ii)Lastcolumntoberead asmentionedbelow Insteadof-“(ii)Area admeasuring(70MX75M)" Readas-"(ii)Areaadmeasuring (75Mx110M)" 


--- 


EPN10 


EPN 10 


EPN10Column 


--- 


--- 


ColumnNo.3 


No.4tobereadas 


tobereadas 


mentionedbelow 


mentioned 


Insteadof 63,64,65,66/1, 


below 


Insteadof 


74.75 


"R.N-57-A” 


Sawangi. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 


Readas- 


“R.N-57" 


Readas“63,64, 65,66/1,74,75 Krushnapurwadi. 


--- 


--- 


EPN 16 


EPN16LastColumntoberead 


EPN16Column No.4tobereadas mentionedbelow Insteadof197, 198 Sawangi 42p Tuljapur 2,3,64pt,65pt Krushnapurwadi Readas-“197,198 Sawangi42p 


asmentionedbelow Insteadof-GutNo.197,198 Sawangi42pTuljapur,2,3,64pt, 65ptKrushnapurwadiOhar 


Readas-“GutNo.197,198 


Sawangi42pTuljapur,64pt,65pt Krushnapurwadi.” 


b 


भाग १-पुरवणी 


औरंगाबाद विभाग 


--- 


--- 


--- 


--- 


--- 


Tuljapur64pt. 65pt. Krushnapurwadi” 


EPP5 


--- 


--- 


--- 


--- 


--- 


EPP5Lastcolumntobereadas 


mentionedbelow 


Insteadof-R.N.73“SOCIAL 


" 


WELFAREDEPTHOSTEL” 


Readas-"R.N.72“SOCIAL 


WELFAREDEPTHOSTEL.” 


EPQ2 


--- 


--- 


--- 


EPQ2(i)Lastcolumntobereadas mentionedbelow 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


Insteadof-i)"R.N.-127,SC&VM" 


Readas-i)"R.N.-135,HS&PG" 


EPQ23 


--- 


--- 


EPQ23Lastcolumntobereadas mentionedbelow 


Insteadof-“i)&ii)R.N.-212,PSPG &LIB.R.N.-212,PSPG&LIB" 


Readas-"(i)&ii)R.N.-219,PSPG& LIB. 


१६५३ 


8636 


EPQ32 


--- 


--- 


EPQ32ColumnNo.4 tobereadas 


EPQ32ColumnNo.5 tobereadas 


EPQ32Lastcolumntobereadas mentionedbelow 


mentionedbelow 


mentionedbelow 


Insteadof-1/1,2,5 


Insteadof-30m. 


Sundarwadi 


WideRoad 


Insteadof-30.0MwideDProad alignmentisproposedtobereduced to24.0Mwidthaspertheplan submittedU/S30ofMRandTPAct 1966,asshownonPlanandland underoriginalalignmentsoreleased isproposedtobeincludedinadjacent 
Zoneasshownonplan. 


Readas- 


Readas- 


Deleted 


Deleted 


Readas-“Thenewalignmentof24.0 M.wideD.P.Roadaspertheplan submittedU/S30ofMRandTPAct, 1966,isproposedtoberetainedas 
shownonplan." 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


EPQ37 


--- 


--- 


--- 


EPQ37ColumnNo.6tobe 


EPQ37Lastcolumntobereadas mentionedbelow 


readasmentionedbelow 


EPQ37ColumnNo.4 tobereadas mentionedbelow Insteadof-“141, 142,143,144Balapur" 


Insteadof-“15.0MwideDProadin 


Insteadof-“Roadisrealignedin GutNo.31,32,51,52Village Balapur.” 


GutNo.141,142,143&144Balapur." 


Readas-“15.0MwideDProadinGut 


Readas-“141, 
144 Balapur& 119,120Deolai” 


Readas-“Roadisrealignedingut no.141,142VillageBalapur&Gut No.119,120VillageDeolai” 


No.141,144Balapur&GutNo.119,120 VillageDeolai” 


b 


भाग १- पुरवणी 


--- 


EPR 10 


--- 


EPR10ColumnNo.6tobereadas mentionedbelow Insteadof-"G.N.145, VillageDeolai” 


EPR10LastColumntobereadas maintionedbelow 


औरंगाबाद विभाग 


Insteadof-GutNo.145Deolai(Gairan Land). 


Readas-“G.N.73, VillageDeolai” 


Readas-"GutNo.73Deolai(Gairan Land).” 


--- 


EPR 12 


EPQ12ColumnNo.4 tobereadas mentionedbelow Insteadof-109 Satara. Readas-132 Satara. 


--- 


--- 


EPR 41 


EPR41Column No.3toberead asmentioned 
below Insteadof-15M wideRoad. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


Readas-30M WideRoad. 


ByOrderandinthenameoftheGovernorofMaharashtra. 


M.M.PATIL, UnderSecretarytoGovernment. 


hh36 


१६५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


४ 


७) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५,३७, ते ४० , ४३, 
व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास 
पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबावणी 
अधिकार प्रदान केले बाबत . 


आदेश 


क्र . जिविशा/ एचए/ नवरात्र उत्सव /८५७६ / २०१८ :- उपरोक्त विषयान्वये 
नांदेड जिल्हयात दिनांक १०.१०.२०१८ ते दिनांक २०.१०.२०१८ या 
कालावधीमध्ये नवरात्र उत्सव हा सण मोठया प्रमाणात साजरा केला 
जाणार आहे . नवरात्र उत्सव अनुषंगाने मोठया प्रमाणावर दुर्गादेवि / 
शारदादेविची स्थापना व विसर्जन करण्यात येते . त्याकरीता सदर कालावधीत 
शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी मी संजय जाधव , पोलीस अधीक्षक , 
नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्ते 
झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पो.स्टे . 
प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक १०.१०.२०१८ 
रोजी ००.०० वा . पासून ते दिनांक २०.१०.२०१८ चे २४.०० वा . पर्यंत वरील 
कलामान्वये खालील अधिकारी प्रदान करीत आहे . 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदरचा आदेश 
लागू असे पर्यंत नांदेड जिल्हयातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , 
सर्व पो . स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्वबंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून 
रहदारीचेनियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तारीख/ वेळ / जाहिरसभा / 
मोर्चे/ मिरवणूक / निदशने/ पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उप 
निरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा, 
मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत 
करु नये . संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावेत सदर 
जाहीरसभ/ मिरवणुका/ पदयात्रेत / समयोजिते घोषणा सोडून किंवा ज्या 
घोषणांनी शांतताव सुव्यवस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये . 


सदरचा आदेशा लग्नाच्या ठिकाणी , प्रेत यात्रेस 

लागु 

नाही. या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास 


पात्र ठरेल. 


सदरचा आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्हयात दिनांक १०.१०.२०१८ चे 
००.०० वा . पासून दिनांक २०.१०.२०१८ चे २४.०० वा . पर्यंत लागु राहील . 


१ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी 
या विषयी निर्देश देणे . 


हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ०३.१०.२०१८ रोजी 


दिला आहे . 


नांदेड , ३ ऑक्टोंबर २०१८ 


२) अशा कोणत्याही मिरवणूका या कोणत्या मार्गाने , कोणत्या वेळात 
काढाव्यात किंवा काढू नयेत असे मार्ग व अशा वेळा विहीत करणे . 


संजय जाधव , 


पोलीस अधीक्षक , नांदेड . 


३) सर्व मिरवणूकीच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा न होऊ देणे यासाठी योग्य ते आदेश देणे. 


५ 


४ ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये घाट किंवा घाटावर , सर्व धक्क्यावर व 
धक्कयावर मध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या, कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठिकाणी व जागामध्ये , देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी 
सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस. गवई , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे दि . ०५.१०.२०१८ रोजीचे पत्र व त्यावर मा . दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांचो पृष्ठांकन क्र . ५३१५/२०१८ , दिनांक 


०५/१०/२०१८ 


कार्यालयीन आदेश 


५ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे, शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


६ ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव्य होऊ नये म्हणून 
ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करणेचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 


क्र.ब -२ ( १ )/ ७६१६/ २०१८ :- श्रीमती एस.एस.गवई , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १५.१०.२०१८ ते १७.१०.२०१८ 
रोजीपर्यंत एकूण (०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १२.१०.२०१८ 
व १३.१०.२०१८ आणि रजेच्या पुढे दिनांक १८.१०.२०१८ या एकूण तीन 
दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून दिनांक १२.१०.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ .१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 


योग्य ते आदेश देणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१६५७ 


७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.बी.एस.वावरे ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ ,कंधार , यांचे पत्र 
जा . क्र . १२६२/२०१८, दि . २४.०९ .२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत 
रजेचा अर्ज वैद्यकिय प्रमाणवर व त्यावरील आदेश . 


वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते. 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस. गवई, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.गवई , ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हया जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 

४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 


कार्यालयीन आदेश 


स्तर , नांदेड यांनी पाहावा . 
नांदेड , ०८ ऑक्टोबर २०१८ 


क्र.ब -२ ( १)/ ७२५५/ २०१८ :-श्री बी.एस.वावरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ मधील नियम 
६१ अन्वये दि १२.०९ .२०१८ ते २१.०९ .२०१८ रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन) या एकूण ( १०) दिवसाची परिवर्तीत रजा , वैद्यकिय कारणास्तव, दि. 
२२.० ९.२०१८ व २३.० ९ .२०१८ या दोन दिवसाचा सुट्टीचा फायदा जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री बी.एस.वावरे , तर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ ,कंधार , हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एस.वावरे , तदर्थ, 
जिल्हा न्यायाधीश -१, कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड 


०२ 


६ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.एस.डी.तारे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांचे पत्र जा.क्र . १६१२/२०१८ दि २६.० ९ .२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ (१)/ ७२८१/२०१८:-श्री एस.डी.तारे , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि २८.० ९ .२०१८ व २९ .० ९.२०१८ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा , रजेला पुढे दिनांक 
३०.० ९.२०१८ रोजीचो सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक २७.०९ .२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१.१०.२०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 


श्री.बी.एस.वावरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांच्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार न्यायालयाचे जरुरी 
व तात्कालीक कामकाज जिल्हा न्यायाधीश-१ कंधार यांनी पहावे. 


नांदेड , २५ सप्टेंबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड , 


येते . 


८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस. अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांचे पत्र जा क्र . १७६०/२०१८ , दि . २४.०९ .२०१८ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस.डी. तारे , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस.डी. तारे, दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

०२ 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे . 
नांदेड , २७ सप्टेंबर , २०१८ 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र.ब-२ (१)/७२६८ / २०१८:-श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक १४.०९ .२०१८ व १५.०९ .२०१८ या 
दोन ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


१६५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


१० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस.एस.अग्रवाल , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, लोहा हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा:-श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड 
यांचे पत्र जा क्र .७६६/ २०१८ , दि . ०१.१०.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


राहिल्या असत्या . 


कार्यालयीन आदेश 


०२ 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , लोहा यांच्या न्यायालयाचा 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांनी पाहावा . 
नांदेड , २६ सप्टेंबर , २०१८ 

एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


क्र.ब-२ (१ )/७३९६/२०१८:-श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर ,मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 
६१ अन्वये दिनांक ०३.१०१८२० ते ०६.१०.२०१८ पर्यंत ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) या एकूण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक 


९ 


०२.१०.२०१८ व रजेच्या पुढे दिनांक ०७.१०.२०१८ रोजीच्या सुट्टयांचा 
फायदा जोडून दिनांक ०२.१०.२०१८ रोजी दुपारनंतर पासून ते दिनांक 
०८.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्यो 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.डी.एन.चामले , दिवाणी न्यायाधीश , 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्रीमती एस.एस. गवई , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड पत्र जा क्र . ५२४३/२०१८ , दि . २८.० ९.२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ ( १ )/ ७३४७/ २०१८ :-श्रीमती एस.एस. गवई , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर ,नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १८ ०९ .२०१८ ते २०.० ९ .२०१८ 
रोजीपर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण (०३) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
वैद्यकिय कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 


कनिष्ठ स्तर ,मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 


तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.डी.एन . चामले, दिवाणी 


न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुतखेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 


नसते ते त्याच पदावर 


स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस.एस.गवई , चौथे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की ,श्रीमती एस.एस.गवई , चौथे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, लोहा हया जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


यांनी पहावा . 


उपरोक्त कालावधीतीले दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड 


०२ 


न्यायालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंजी लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 


श्रीमती एस.एस.गवई , चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीतील चौथे सह दिवाणी 


न्यायालय , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीन 


श्रीमती सी.व्ही.शिरसाठ , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


कामकाज पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड , २८ सप्टेंबर , २०१८ 


नांदेड १ ऑक्टोंबर २०१८ 


एस.एस.खरात , 


एस.एस.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१६५ ९ 


११ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, कंधार यांचे पत्र जा.क्र . १६१४/२०१८ दि ०१.१०.२०१८ सोबत 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


५० अन्वये दि ०८.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०७.१०.२०१८ 
रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०६.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून मुख्याल सोडण्याच्या परवानगीसह मुख्यालय सोडण्याच्या 
मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.नि.पुं.त्रिभुवन, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर, भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


क्र.ब -२ ( १)/ ७४४८ /२०१८:-श्री एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दि ०८.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
पुढे दिनांक ०७.१०.२०१८ रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक 
०६.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११.१०.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मुख्यालय 
सोडण्याच्या मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.नि.पुं.त्रिभुवन , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


भागा-२ 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 


कालावधीतील विशेष क्षेत्रातील विशेष क्षेत्रातील काम सह दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ नांदेड आणि जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , 


राहातील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 


कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पहावा . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , भोकर 


तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एल.बी.एम.एम.ए.सय्यद , 


सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर ,कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा- यांच्या वेतन देयकांवर हुंडी, स्वीय 
प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार 
श्री ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना 
याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


०२ 


श्री . एल.बी.एम.एम.ए. सय्यद , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
कंधार यांच्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत सह दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ 


नांदेड , ०४ ऑक्टोबर २०१८ 


. 


स्तर ,कंधार न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कामकाज दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे . 
नांदेड , ०३ ऑक्टोबर , २०१८ 


एस.एस.खरात , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , 

नांदेड 


एस.एस.खरात , 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचाः- श्री.एन.एस.निसळ , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार 
यांचे पत्र जा.क्र .६ ९ ७/ २०१८ दिनांक ०३.१०.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१२ 


कार्यालयीन आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.नि.पुं. त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , भोकर 
यांचे पत्र जा.क्र . ६७८१६१४/२०१८ दि ०३.१०.२०१८ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


क्र.ब-२ ( १)/ ७४ ९ १/ २०१८ :-श्री एन.एस.निसळ, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 


कार्यालयीन आदेश 


५० अन्वये दि ०८.१०.२०१८ ते १०.१०.२०१८ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 
एकूण ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ०७.१०.२०१८ 


क्र.ब-२ (१)/७४९ ०/ २०१८:-श्री नि.पुं.त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 


१६६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


रोजीचा सुट्टीचा फायदा जोडून , दिनांक ०६.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून मुख्याल सोडण्याच्या परवानगीसह 

मुख्यालय 

सोडण्याच्या 
मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.व्ही.एस. गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.नि.पुं.त्रिभुवन , दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


२ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३ ९ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.नि.पुं.त्रिभुवन , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
काम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, कंधार यांनी तर विशेष अधिकारी क्षेत्रातील 
काम जिल्हा न्यायाधीश-४, नांदेड यांनी पहावे. 


नांदेड , ०६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


भागा-२ 


के.एन.गौतम 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

नांदेड 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 


. 


, 


कालावधीतील विशेष क्षेत्रातील काम सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ नांदेड 


आणि जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 


१५ 


भोकर यांनी पहावा . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायालय , वरिष्ठ स्तर , भोकर 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश -१ , कंधार यांचे पत्र 
जा.क्र . १३१०/२०१८ , दिनांक ०५.१०.२०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचा -यांच्या वेतन देयकांवर हुंडी, स्वीय 
प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपचा अधिकार 
श्री ए.एन.पठाण , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना 
याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 


कार्यालयीन आदेश 


नांदेड, ०४.ऑक्टोंबर २०१८ 


एस.एस.खरात , 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


१४ 


क्र.ब-२ ( १)/७५९२/२०१८:-श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश-१ कंधार 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 
दि . २६.०९.२०१८ रोजीची (०१) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.एस.एस.गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.व्ही.एस. गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा:- श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार यांचे पत्र 
जा.क्र . १३१२/२०१८ , दिनांक ०५.१०.२०१८ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


२ 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब-२ ( १)/७५९३/२०१८:-श्री.व्ही.एस.गायके , जिल्हा न्यायाधीश-१ कंधार 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये 
दि .०४.१०.२०१८ रोजीची (०१) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.एस.एस.गायके , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक 
काम तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ ,कंधार यांनी तर विशेष अधिकारी क्षेत्रातील 
काम जिल्हा न्यायाधीश-४ , नांदेड यांनी पहावे. 
नांदेड , ०६ ऑक्टोंबर , २०१८ 

के.एन.गौतम 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१६६१ 


१६ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


१३.१०.२०१८ व १४.१०.२०१८ रोजीचा सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
०८.१०.२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५.१०.२०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्याल सोडण्याच्या परवानगीसह 
मुख्यालय सोडण्याच्या मंजूर करण्यांत येते . 


वाचाः- श्री.एस.बी. काळदाते , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांचे पत्र जा.क्र . १४४३/२०१८ ,दिनांक ०३.१०.२०१८ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व जा.क्र . १४५६/२०१८ , दिनांक ०६.१०.२०१८ 
सोबत वैद्यकिय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए.आर. धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा 
न्यायाधीश-१ नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब -२ ( १ )/७५८९/२०१८:-श्री.एस.बी . काळदाते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . ०३.१०.२०१८ ते ०५.१०.२०१८ रोजीपर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसाची परिवर्तीत रजा वैद्यकिय 
कारणास्तव मंजूर करण्यांत येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.ए.आर.धामेचा , अतिरिक्त सह 
जिल्हा न्यायाधीश -१ नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 


त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


अतिरीक्त सह जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश -६ , नांदेड यांनी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी. काळदाते, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


पहावा . 


नांदेड ,०५ ऑक्टोंबर, २०१८ 


एस.एस.खरात , 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३९ ब- खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री.एस.बी. काळदाते , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुखेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड. 


१८ 


२ 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , मुखेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
मुखेड यांनी पहावा. 
नांदेड , ०६ ऑक्टोंबर , २०१८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- श्री.एस.बी.देसाई , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र .११३६/ १८ , दिनांक ०१ ऑक्टोंबर २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


के.एन.गौतम 


आदेश 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१७ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.काव्यावि / (प्रशा )६ ९ ५३/ २०१८:- श्री.एस.बी.देसाई, सचिव ,जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ ऑक्टोबर , २०१८ ते 
दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , २०१८ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम-५० नुसार , (रजेमागील 
दिनांक ०२ ऑक्टोबर, २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक ०७ ऑक्टोंबर , 
२०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , 
सदरील कालावधीत 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


वाचा:- श्री.ए.आर. धामेचा, अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड 
यांचे पत्र जा.क्र . ११८६/२०१८ दिनांक ०४.१०.२०१८ सोबत विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


कार्यालयीन आदेश 


क्र.ब-२ ( १ )/ ७६० ९/ २०१८:-श्री . ए.आर. धामेचा , अतिरिक्त सह जिल्हा , 
न्यायाधीश -१ नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ० ९.१०.२०१८ ते १२.१०.२०१८ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०४) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एस.बी.देसाई , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणुन काम पहातील . 

जर श्री.एस.बी.देसाई हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


१६६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


( दोन ) 
श्री . एस.बी.देसाई, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांचा कार्यभार हा 
सौ.यु.व्ही.इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो. 


, 


उस्मानाबाद , ०१ ऑक्टोबर , २०१८ 

ओमप्रकाश प्र . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


१ ९ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा:- श्री.व्ही.बी. घाडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , उस्मानाबाद 


२० 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ दिनांक २१.०९ .२०१८ . 

२) श्री.वाय.पी.मनाठकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ लातूर यांची दिनांक 
०५.१०.२०१८ व ६.१०.२०१८ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्र.ब -२ ( १)/३३१७/ २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
हया श्री वाय.पी.मनाठकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०५.१०.२०१८ व ०६.१०.२०१८ पर्यंतची 
( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०७.१०.२०१८ रोजी 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

श्री.वाय.पी.मनाठकर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री.वाय.पी.मनाठकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री वाय.पी. मनाठकर, यांचे अनुपस्थितीच कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१/ ०९ / २०१८ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 
लातूर ३ ऑक्टोबर २०१८ 

वृषाली व्ही.जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर . 


, 


यांचे पत्र जा.क्र .५५६८१८ , दिनांक ०३ ऑक्टोंबर २०१८ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


२१ 


क्र.काव्यावि / (प्रशा७०५२/ २०१८:-श्री.व्ही.बी. घाडगे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांची 

दिनांक ०४ 
ऑक्टोबर , २०१८ ते दिनांक ०६ ऑक्टोबर , २०१८ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० 
नुसार , मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.व्ही.बी. घाडगे , हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , व न्यायादंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.व्ही. बी.घाडग सदरील रजेवर गेले नसत तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून 

कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.व्ही.बी. घाडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.ए.सी.पारशेट्टी , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहा:- १ ) श्रीमती एम.सी.शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, लातूर यांची दिनांक ०८/१०/२०१८ ते ५/०४/२०१८ पर्यंतची (१८०) 
दिवसाची प्रसूती रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज दि . 
५/१०/१८ 

२ ) अर्जदाराचे सादरे केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र दिनांक 
२२/ ० ९ / २०१८ 

३ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२ ९ ६ / २०१८ दिनांक 
३/१०/२०१८ 

आदेश 
क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३३४० / २०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हे संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये देण्यात आलेला आदेश रद्द करुन खालील 
प्रमाणे सुधारीत आदेश पारित करीत आहेत . 

१ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ च्या नियम ७४ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्रमांक १४० ९/ प्र.क्र .८ /० ९ / सेवा-६, दिनांक २४ ऑगस्ट , 


उस्मानाबाद , ०५ ऑक्टोबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प्र . जयस्वाल , 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१६६३ 


२३ 


२०० ९ मधील तरतुदीनुसार श्रीमती एम.सी. शेख , ४ थे सह दिवाणी दिनांक 
०८/१०/२०१८ ते ०५/०४/२०१८ पर्यंतची (१८०) दिवसाची प्रसुती रजा मंजूर 
करण्यांत येत आहे . 

२) श्रीमती शेख यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीत ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांचे 
न्यायालयाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.ए.एस. मुंडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांचेकडे राहती. 

टीप :- सदरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकाऱ्याचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
लातूर ५ ऑक्टोबर , २०१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर, उमरगा यांचे पत्र जा.क्र .३१५९/ १८ , दिनांक २३ ऑक्टोंबर २०१८ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


वृषाली व्ही.जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


दिनांक ३१ 


२२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ४४३/२०१८ , दिनांक 
२१.० ९ .२०१८ 

२) श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ लातूर यांची दिनांक 
०४.१०.२०१८ ते ०६.१०.२०१८ पर्यतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशान विभाग) जिल्हा न्यायालय लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा)७६१५/२०१८ :-श्री.एम.टी.बिलाल, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २७ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीपासून ते 

ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीपर्यंतचा ( ०५ ) पाच दिवसांचा कार्यभार हा 
श्री.आय.एम.नाईकवाडी , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा यांनी सांभाळण्याची, सहमती विचारात 
घेता यांची श्री.एम.टी.बिलाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग उमरगा यांची दिनांक २९ ऑक्टोबर , २०१८ ते 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , (रजेमागील 
दिनांक २७ व २८ ऑक्टोबर , २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २६ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.एम.टी.बिलाल हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उमरगा म्हणुन काम 
पहातील . 

जर श्री.एम.टी.बिलाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उमरगा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.एम.टी.बिलाल, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उमगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.आय.एम.नाईकवाडी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , २५ ऑक्टोबर , २०१८ 


कार्यालयीन आदेश 
क्र . काव्यवि (प्रशा)/३३५५/२०१८:- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश लातूर 
श्रीमती एस.एम. टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , 
लातूर यांची दिनांक ०४.१०.२०१८ ते ०६.१०.२०१८ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०७.१०.२०१८ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांच्या लाभासह मंजूर करीत आहेत . 

श्रीमती एस.एम. टाकळीकर , हया रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस.एम. टाकळीकर , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश-३ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 

श्रीमती एस.एम. टाकळीकर , यांचे अनुपरिथतीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्यो दिनांक २१.० ९.२०१८ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यांत येईल . 

लातूर ५ ऑक्टोबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प्र . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


वृषाली व्ही.जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


१६६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १ ९ ४० 


भाग १- पुरवणी 


२४ 


२५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा ) ७४१७/१८ , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि / ( प्रशा ) ६ ९९ ३/ १८ 


दिनांक १ ९ ऑक्टोबर , २०१८ 


दिनांक ०३ ऑक्टोबर , २०१८ . 


२. श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 


२. श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , उस्मानाबाद 


यांचे पत्र जा.क्र .६००४/ १८ , दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये सादर 


यांचे पत्र जा . क्र . ५५०७/१८ , दिनांक ०३ ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये सादर 


केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 


केलेला विहित नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


३.श्रीमती.ए.ए.शिंदे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , उस्मानाबाद 


करितात 


यांचे पत्र जा . क्र .५५३३/ १८ , दिनांक १० ऑक्टोबर , २०१८ अन्वये सादर 


आदेश 


केलेले विहीत नमुन्यातील वैद्यकिय अस्वारथ व स्वारथ पमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 


क्र.काव्यावि / ( प्रशा )७६१६/२०१८:- श्री.ए. ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १९ व २० ऑक्टोबर , २०१८ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित 


करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि/ (प्रशा) ७६१७/२०१८: -श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी 


न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद तथा प्रमुख 


दंडाधिकारी , बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०१ ऑक्टोंबर , 


रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार, 
रजेमागील दिनांक १८ ऑक्टोंबर, २०१८ आणि रजेपुढील दिनांक २१ 

ऑक्टोबर, २०१८ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येवून , दिनांक १८ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पासून ते दिनांक २२ ऑक्टोंबर, २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते . 


२०१८ ते दिनांक ०५ ऑक्टोबर , २०१८ या ( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकिय 


कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, 
मधील नियम -६१, नुसार मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, 


वरिष्ठ स्तर , अतिरित्क मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद ,म्हणुन काम 


क.स्तर , , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग उस्मानाबाद म्हणुन काम पहात 


पहात आहे . 


आहेत . 


जर श्री.ए.ए.शिंदे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे रे सह 


जर श्रीमती.ए.ए.शिंदे, हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरित्क मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 


रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद 


उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


( दोन) 


श्री.ए.ए.शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरित्क 


श्रीमती.ए.ए.शिंदे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर,व न्यायदंडाधिकारी , 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या । 


प्र.वर्ग, उस्मानाबाद तथा प्रमुख दंडाधिकारी, बाल न्यायमंडळ , उस्मानाबाद 


यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 


सुट्टीच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्रीमती . एन.पी.पवार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 


हा संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये श्रीमती.एन.पी.पवार, २ रे सह दिवाणी 


स्तर , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , २५ ऑक्टोबर , २०१८ 


उस्मानाबाद, २५ ऑक्टोबर , २०१८ 


ओमप्रकाश प्र . जयस्वाल , 


ओमप्रकाश प्र . जयस्वाल , 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


१६६५ 


२६ 


दिनांक ०१/०७/२०१७ अन्वये उपवभिागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 
औरंगाबाद यांना प्रधिकृत करण्यात आले आहे. 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


आणि ज्याअर्थी उपवभिागीय अधिकारी औरंगाबाद यांचे 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ चे कलम ३२ ( १ ) ची 


प्रसिध्दीबाबत . 


असे मत झालेल आहे . की सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात जमिनी या 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा करीता औद्योगिक क्षेत्राकरीता 


ज्याआर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम -१९ ६१ (सन 


म्हणुन औद्योगिक वसाहत म्हणुन विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही 


१ ९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन ) यांच्या कलम १ , 


पोट कलम 


करीता सपांदन करणे आवश्यक आहे. जमीन मालकांनी व हितसंबध 


क्रमांक २०१८ / भुसं / प्र.क्र.गट क्र . ७०-७१.- ( ३) अन्वये काढण्यात 
आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब दिनांक २६ मे 


असणा- यांनी दिलेल्या कारणाचा विचार करुन महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियम 
१ ९६१ यांचे कलम ३२ (२) अन्वये सदरहू जमीनी संपादन करण्याचा निर्णय 
उपवभिागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबाद यांनी घेतलेला 


२०१७ पृष्ठ क्रमांक १ वर ( मराठीत ) प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे . 


आहे. 


सदरील दिनांक १९ मे २०१७ ची शासकीय अधिसुचना उद्योग उर्जा च 
कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी २०१७/(१६९ )/ उद्योग -१४ , अन्वये उक्त 
अधिनियमाचे प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या अधिसुचनेच्या निर्दीष्ट करण्यात 
आलेल्या क्षेत्रात प्रकरण सहाच्या तारखेस अंमलात येतील ती सन २०१७ 


त्या अर्थी, आता महाराष्ट्र औद्योगिक अधिनियम १ ९ ६१ चे 
कलम ३२ ( १) चा वापर करुन सदरहू जमीनी उपरोक्त करणासाठी 
म्हणजेच औद्योगिक क्षेत्राकरीता संपादन केलेल्या असल्याबद्दल ही अधिसूचना 
उपवभिागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , औरंगाबद हे प्रसिध्दी 
करीत आहे. सदर अधिसुचना ही जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद यांचे 


चे मे महिन्याच्या २० व्या दिवसापासुन अमंलात येथील असे महाराष्ट्र 


शासनाचेनिर्देश दिलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा क्षेत्रात 

लागू 
करण्यात आले आहे . त्यासोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या जमिनी 


www.aurangabad.nic.in या संकेत स्थळावर प्रसध्दि करण्यात आलेली 


आहे . 


समाविष्ट आहेत . 


अनुसुची 
करमाड औद्योगिक क्षेत्र 

मौजे : करमाड 
तालुकाः औरंगाबाद जिल्हा : औरंगाबाद 


आणि ज्याअर्थी उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३२ अन्वये 


अ.क्र . 


गट क्रमांक 


संपादन होणारे क्षेत्र 

( हे.आर.) 


त्या क्षेत्रात उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा लागू करण्यात आले आहे . 
आणि त्या क्षेत्रातील जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास 
( यापुढे उल्लेख महामंडळ असा केला आहे ) औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्विष्टाच्या परिपूर्ततेसाठी संपादन करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र 


१ 


७० 


१.८७ 


२ 


७१ 


२.३३ 


एकूण 


४.२० 


शासनास प्रदान करण्यात आलेला आहे . 


दिनांक :- ३/११/२०१८ 
ठिकाण : - औरंगाबाद . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम २ खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ११/ ०६ / १९९ ३ ची शासकीय अधिसुचना उद्योग 
उर्जा व कामगार विभाग , क्रमांक आयडीसी- १८ ९ २/( १७४४१ )/ उद्योग -१४ , 
ही व्दारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्यागिक विकास अधिनियम १९ ६२ 


( डॉ . ज्ञानोबा बानापुरे) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी 

औरंगाबाद . 


यांच्या नियम २८ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या उक्त अधिनियमाचे 


कलम ३२,३ कलम ३३ पोट कलम ( २) , कलम ३६, व कलम ३८ , खालील 
जिल्हाधिका- यांची कामे पार पाडण्यासाठी तसेच शासन डद्योग ,उर्जा व 


कामगार विभागाचे पत्र क्रमांक आयडीसी/ २०१७ / प्र./ क्र / १६ ९ उद्योग -१४ 


१६६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १५-२१ , २०१८ : कार्तिक २४-३० शके १९ ४० 


भाग १ -पुरवणी 


BY SUB DIVISIONAL OFFICERAND LANDACQUISI 


TION OFFICER , 


tions of “ Collector" , underSections 32 , 36 and 38 of 
the said Act , delegated to him by Rule 28 of the 
Maharashtra Industrial DevelopmentAct. 1962 . 
And Whereas, the Sub Divisional Officer Aurangabad 
is of the opinion that the landsdescribed In the Sched 
ule hereto are required by the Corporation for devel 
opment as an Industrial Area . 
And Whereas, after considering the cause Shown by 
the owner in the said lands and by other Person inter 
ested therein in pursuance of Sub - Section ( 2 ) Of Sec 
tion 32 of theMaharashtra Industrial Development 
Act 1961 the Sub -Divisional Officer Aurangabad has 
decided to acquire the said lands in pursuance Of the 
said Section 32 . 


Publication ofNotification U /S ( 1 )Maharashtra 

Industrial Development Act, 1961 

No.2017 /LQN /Karmad /CR - 1 Whereas, by 
Government Notification Industries, Energy and La 
bor Department No. IDC /2017 /( 169)/ 14 Dated19 
may- 2017 issued under- Sub -Section (3 ) of Section 
( 1) Of Maharashtra Industrial Development Act 
1961.Mah.III of 1962 ) (Hereinafter referred to as " The 
said Act" ) And Published in the Maharashtra Govern 
ment Extra ordinary Gazette part IV - B dated 26 -May 
2017 on Pages 1 to 4 , theGovernment of Maharashtra 
has directed that the provisions of Chapter VI of the 
said Act. Shall take effect from 20 th day of May 
2017 in the areas specified in the Schedule to the noti 
fication . 
And whereas, the lands mentioned in the Schedule 
hereto are situated in the areas wherein the Provisions 
of the Chapter VI of the said Act. have been taken 
effect as aforesaid . 
And whereas , under section 32 of the said Act. The 
State Government is empowered to acquire Lands in 
the areas to which Chapter VI of the said Acthas been 
made applicable and are required for The purpose of 
the developmentby Maharashtra Industrial Develop 
ment Corporation (hereinafter referred to as “ the Cor 
poration ” ) or for 

any other Purpose in furtherance of 
the objects of the said Act. 
And whereas, byGovernmentnotification in Industries, 
Energy & Labor Department No. IDC / 1892 , ( 17441 ) 
U - 14 Dated 11.06.1993 and Letter No. IDC - 2017 
169 CR- Ind , 14 Dated 01.03.2016 Issued under 
Clause ( C ) of the section 2 of the said Act, the Sub 
Division Officer, Aurangabad has been Specifically ap 
pointed by the State Government to Perform the func 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
By Sub Section ( 1 ) of the Section 32 of he Said Act, 
the Sub - Divisional Officer and Land Acquisition Of 
ficer.Aurangabad Hereby publish this notification of 
acquiring the lands are Mentioned hereafter. This No 
tification also published on Website of Collector 
Aurangabad i.e.www.Aurangabad.nic.in . 


SCHEDULE 


KARMAD TQ.AURANGABAD 


DIST. AURANGABAD 


Sr.No. 


GutNo. 


Area in H.R. 


1 


70 


1.87 


2 


71 


2.33 


Total 


4.20 


Dated : - /11 /2018 
Locations : - Aurangabad 


(Dr. Dnyanoba Banapure ) 
Sub Divisional Officer and 
Land Acquisition officer, 

Aurangabad 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


